शासन शुध्दीपत्रक- राज्य माहिती आयोग ,अमरावती येथे 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती 

श्रीमती अश्विनी विलासराव सबाने, निम्नश्रेणी लघुलेखक, 
रोहयो शाखा, विभागीय आयुक्त कार्यालय, अमरावती 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन आदेश क्र. संकिर्ण २०२१/ प्र.क्र.५९/सहा 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक ०६ डिसेंबर, २०२१ 


वाचा: १. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.१३७/ कार्या-१२, 
दिनांक १७.१२.२०१६ 
२. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.५१० / कार्या-१२, 
दिनांक १६.२.२०१८ 
३. शासन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. संकिर्ण २०२१/ W.H.48 / सहा 
दिनांक ३०.११.२०२१ 


शासन शुध्दीपत्रक 


उपरोक्त संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.३ व ४ येथील “ वित्त विभाग ” 
ऐवजी “महसूल व वन विभाग” असे वाचावे. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११२०६१७२०४८२५०७ हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या नावाने व आदेशानुसार. 
Shwetambari 
Pravin Khade 


(TUS) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत 
१. प्रधान सचिव,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२. विभागीय आयुक्‍त, अमरावती 
३. सचिव, राज्य माहिती आयोग, मुख्यालय, मुंबई 
४. उपसचिव (कार्या-७), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


५. उपसचिव, महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, अमरावती 

६. श्रीमती अश्विनी विलासराव सबाने, निम्नश्रेणी लघुलेखक रोहयो शाखा, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, 
अमरावती (संबंधित विभागामार्फ़त) 

७. कार्यासन सहा संग्रहार्थ. 


